अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतने व 
तत्सम संस्था, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक 
सेवा गट-अ यांच्या सर्वसाधारण बदल्या, 
सन -२०१८ 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली -४३१८/प्र.क्र.८९/१८/ तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक -: १९ जून, २०१८ 
शासन आदेठा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम -२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मंजूरीने 
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या सेवेतील 


अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था या संवर्गातील नियम ४ (४) व ४(५) नुसार केलेल्या बदल्या 


खालील प्रमाणे आहेत. 
अ.क्र. | शासकोय अधिका-य कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
नाव 
१ २ ३ 8 5 
अधिव्याख्याता, अणुविद्युत 
१ | श्रीमती प्रणिता मंगेश झिल्पे| शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
कराड पुणे 
२ । श्री. विजय नारायण गंगापुरे| शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, । विनंती बदली 
मालवण कोल्हापूर 
३ श्रीमती सुप्रिया पाटील शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, । विनंती बदली 
कोल्हापूर मिरज 
8 श्रीमती पौर्णिमा ae शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
उंबरजे कोल्हापूर सोलापूर 
4 श्रीमती ज्योती माने पु.ला शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
लातूर पेण 
& श्रीमती सुविधा मिलिंद शासकीय तंत्रनिकेतन, पु.ला शासकीय प्रशासकीय 
पाटील पेण तंत्रनिकेतन, लातूर बदली 
७ | श्रीमती सुचिता सचिन राठी | झासकोय तंत्रनिकेतन, शासकोय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
रत्नागिरी मिरज 
८ श्री. निलेश चिडे शासकीय निवासी महिला | शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
तंत्रनिकेतन, यवतमाळ नागपूर 
९ श्री.दिलीप ब्राम्हणकर शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय निवासी महिला | प्रशासकीय 
नागपूर तंत्रनिकेतन, यवतमाळ बदली 
अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी 
१० श्री. नारायण मुंजाजी शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
भोकरे कराड जालना 
११ श्री. ए.बी. शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय 
आर्वी वाशिम बदली 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली -४३१८/प्र.क्र.८९/१८/ तांशि-७ 


अ.क्र. । झासकीय अधिका-य ्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
नाव 
q २ 3 8 4 
१२ श्री. प्रशांत अशोक शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
किल्लेदार उस्मानाबाद सोलापूर 
१३ श्रीम. मोनाली दिपक शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
कोठेकर ब्रम्हपूरी नागपूर 
१४ श्री. शैलेश वेणुगोपाल शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
आचार्य वाशिम आर्वी 
१५ | श्री. संदिप सुभाष मेटकरी शासकोय तंत्रनिकेतन, शासकोय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
उस्मानाबाद सोलापूर 
१६ श्री. उमेश हिवराळे शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
अंबड औरंगाबाद 
१७ डॉ. प्रम ळे शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्ररि ; प्रशासकीय 
औरंगाबाद अंबड 
अधिव्याख्याता, संगणक अभियांत्रिकी 
१८ | श्रीम. आफिया अकबर शेख | पु.ला शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
लातूर पुणे 
१९ श्रीमती वंदना लोखंडे शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
पेण मुंबई 
२० श्री. शंकर निकम शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
अवसरी पुणे 
२१ श्रीमती ठी पवार शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय 
(गडेराव) पुणे अवसरी विनंती 
२२ श्री. PRET कानडे शासकोय तंत्रनिकेतन, पु.ला.शासकीय विनंती बदली 
जिंतुर तंत्रनिकेतन, लातूर 
२३ श्री. प्रविण काळे पु.ला.शासकीय तंत्रनिकेतन, | झासकोय तंत्रनिकेतन, | प्रश्ासकोय 
लातूर जिंतुर बदली 
अधिव्याख्याता, रसायनशास्त्र 
२४ श्रीमती कोमल मानकर शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
अवसरी पुणे 
२५ श्रीमती प्रियंका नामदेव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय 
कांबळे पुणे अवसरी बदली 
अधिव्याख्याता, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
२६ | श्री. प्रताप अण्णा पिसाळ शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
कोल्हापूर मुंबई 
२७ | श्री. विवेक बाजीराव धाईत | झासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
गडचिरोली नागपूर 
२८ श्रीम. राजेश्वरी अनिल शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
वानखेडे ब्रम्हपूरी नागपूर 
२९ श्री. सुधीर दत्तात्रय शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
कुलकर्णी मालवण उस्मानाबाद 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली -४३१८/प्र.क्र.८९/१८/ तांशि-७ 


अ.क्र. । झासकीय अधिका-य ्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
नाव 
q 2 3 8 4 
30 श्रीमती संजना माले शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
रत्नागिरी मुंबई 
अधिव्याख्याता, स्वयंचल 
३१ श्री. आनंदसिग शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
नारायणसिंग पवार नाशिक धुळे 
३२ | श्री. समिर अशोक तेलंग शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
औरंगाबाद नागपूर 
अधिव्याख्याता, उपयोजित AAA 
33 श्री. मलिकमो. खिजर मो. शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेनत, | विनंती बदली 
जहिरूद्यीन बीड नांदेड 
३४ श्री लवांडे आदिनाथ शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेनत, | विनंती बदली 
मारुती अवसरी अहमदनगर 
३५ श्री. सचिन खडके शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
मुंबई णा 
अधिव्याख्याता, माहिती तंत्रज्ञान 
३६ | श्री. हर्षल किशोर नेमाडे शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
नाशिक जळगाव 
३७ श्रीम. निलम शशिकांत शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
निकाळे जळगाव नाशिक 
३८ | श्रीम. करूणा पंजाब उके शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
यवतमाळ अमरावती 
३९ श्रीमती ईशा घनऱयाम शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
लोखंडे मुतिजापूर नागपूर 
vo | श्रीमती एम.डी. अंजीखाने शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
जळगाव सोलापूर 
४१ । श्रीमती दिपाली भास्कर पु.ला.शासकीय तंत्र शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
गोसावी निकेतन, लातूर मुंबई 
४२ श्रीमती माधुरी आरडे शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
मुबई कोल्हापूर 
४३ श्रीमती हिना कौसर शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
फ़िरोज खान अवसरी पुणे 
४४ | श्रीमती व्ही. एम. खानापु शासकोय निवासी महिला पु.ला.शासकीय तंत्र विनंती बदली 
तंत्रनिकेतन, यवतमाळ निकेतन, लातूर 
४५ | श्री. सचिन दयानंद जाधव पु.ला.शासकीय तंत्र शासकोय निवासी महिला । प्रशासकीय 
निकेतन, लातूर तंत्रनिकेतन, यवतमाळ बदली 
४६ श्रीमती प्रियंका कुंभार शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
गोंदिया सोलापूर 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली -४३१८/प्र.क्र.८९/१८/ तांशि-७ 


अ.क्र. । झासकीय अधिका-य ्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
नाव 
q २ 3 8 4 
अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी 
४७ । श्री. स्वप्निल गिरीष शाहा शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
नंदूरबार औरंगाबाद 
४८ | श्रीम. मधुश्री विकास कुंटे शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
धुळे औरंगाबाद 
४९ श्रीम. आज्यादीप म शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
मस्के जालना अहमदनगर 
yo | श्रीमती अनुराधा परेश गांधी | शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
आर्वी नागपूर 
५१ श्रीमती वंदना पैकीने शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
यवतमाळ अमरावती 
4Q श्रीमती मोलश्री प्रभाकर शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
सावरे ब्रम्हपुरी सोलापूर 
अधिव्याख्याता,इंग्रजी 
५३ श्री. फुलचंद शिवाजी शासकोय तंत्रनिकेतन, शासकोय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय 
यमगर उस्मानाबाद सोलापूर बदली 
4g श्री. राहूल वसंतराव शासकोय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
तपकिरे सोलापूर उस्मानाबाद 
By श्रीमती पवी जोशी शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
अवसरी नाशिक 
५६ | श्री. राजेश पंडित लांडगे शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय 
नाशिक अवसरी बदली 
५७ श्री. मिलिद सुडिकर शासकीय तंत्रनिकेतन, एच.एम.सी.टी. विनंती बदली 
मुंबई पुणे 
BC श्रीमती नेत्रांजली ढाके एच.एम.सी.टी. शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय 
पुणे मुंबई बदली 
अधिव्याख्याता, गणित 
48 श्री. वसंत धाकू वाघ शासकोय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
जळगाव नंदूरबार 
६० श्री. नितिन विद्याधर शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
डोरलीकर गोंदिया ब्रम्हपुरी 
अधिव्याख्याता, शर्करा तंत्रशास्त्र 
६१ श्री. प्रफुलकुमार शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण | विनंती बदली 
काशीनाथराव सोनकांबळे कोल्हापूर मंडळ विभागीय कार्यालय, 
नागपूर येथे सहाय्यक 
सचिव (तां) पदावर तदर्थ 
व्यवस्थेने वेतन संरक्षित 
करून 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली -४३१८/प्र.क्र.८९/१८/ तांशि-७ 


अ.क्र. | शासकीय अधिका-य ्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
नाव 
q 2 3 8 दु 
अधिव्याख्याता, औषधनिर्माणाझास्त्र 
६२ श्रीमती रिता दादाराव झासकोय तंत्रनिकेतन, झासकोय विनंती बदली 
चकोले अमरावती औषधनिर्माणझास्त्र 
महाविद्यालय (पदविका), 
कराड 
६३ | श्रीमती दिपा थामेश्वर रंगारी | शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र | शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
महाविद्यालय (पदविका), अमरावती 
कराड 
०२. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या अधिव्याख्यातांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास 


भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. विनंती बदली असलेल्या अधिव्याख्यात्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व 


दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


०3. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम - २००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या 
मंजूरीने सदर बदल्या करण्यात येत आहेत. 


०४. 


बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता खालील सुचनांचे 


काटेकोरपणे पालन करावे. 


(१) 
(२) 


हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 

बदली बाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिव्याख्यात्यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या 
संस्थेतून तात्काळ त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या संस्थेत रुजू व्हावे. तसेच सर्व 
संस्थाप्रमुखांनी पर्यायी अधिव्याख्याता हजर होण्याची वाट न पाहता बदली झालेल्या अधिव्याख्यातांना 
दि.३०/०६/२०१८ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत कार्यमुक्त करावे. 

बदली झालेले अधिव्याख्याते त्यांच्या संबंधित संस्थेकडून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजु करुन घ्यावे. एखाद्या अधिव्याख्यात्याला रुजु करुनन घेतल्यामुळे 
सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ SOA काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित संस्थेचे 
प्राचार्य यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 

पदस्थापनेत बदल करण्यासंबंधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही. बदलीच्या 
आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा 
प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 

बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यांची कोणतीही रजा प्रशासकीय विभागाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय मंजूर 
करण्यात येवू नये. 

सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या सर्व 
अधिव्याख्यात्यांचे कार्यमुक्‍ततेच्या दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत जास्त दिनांक ३० जून २०१८ 
पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या संस्थेने/ आस्थापनेवर काढावे. त्यानंतरचे वेतन कोणत्याही 
परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या संस्थेकडून/ आस्थापनेकडून काढण्यात येवू नये. सदर वेतन संबंधित 
अधिकारी बदलीच्या संस्थेत रुजु झाल्यानंतर बदलीनंतरच्या संस्थेने/आस्थापनेने काढावे.दि.१ जुलै, 
२०१८ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या संस्थेतील/ आस्थापनेतील आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना व्यक्‍तीऱ: जबाबदार धरण्यात येईल. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली -४३१८/प्र.क्र.८९/१८/ TIL 


(७) 


०५. 


बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्‍तीकरित्या संबंधित 
संस्था प्रमुखांची राहील. याबाबतचा पाठपुरावा संबंधित विभागीय सहसंचाळकांनी करावा, तसेच 
याबाबत कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्यात संचालक, तंत्र शिक्षण 
संचालनालय यांनी न चुकता या विभागास कळवावा. 

सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१९१७३६२४७२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sudhir Jaya 9 == 


e 
serialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b 
9fd7816002b4afOffbf1 111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 


Date: 2018.06.19 17:35:38 +05'30' 


( सुधीर जया शेट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


by Sudhir Jaya Shetty 
ernment Of Maharashtra, ou=Higher And 


ition Department, postalCode=400032, 


ea277025fdf5a4898b244953b82406eca05963bc456 


संबंधित अधिव्याख्याते. (प्राचार्य मार्फत) 


प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
अप्पर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
उप सचिव (तांशि),उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई, 


८. उपसचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ विभागीय कार्यालय, नागपूर, 


१०. 


११ 


१५. 


सर्व सहसंचालक तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय,(तंत्र शिक्षण संचालनालया मार्फत) 
सर्व प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, (तंत्र शिक्षण संचाळनाळलया मार्फत) 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
१२. 
१३. 
१४. 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व संबंधित जिल्हे, (तंत्र शिक्षण संचालनाळलया मार्फत) 

(वरील अ. क्र. १०,११, १२, १३ व १४ यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांचे 
कार्यमुक्ततेच्या दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत - जास्त दि. ३० जून, २०१८ पर्यंतचे वेतन सध्या कार्यरत 
असलेल्या संस्थेमार्फत अदा करावयाचे आहे. त्यानंतरचे वेतन बदली झालेल्या संस्थेमार्फत अदा 
करावयाचे आहे. सदर सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.) 

निवड नस्ती (तांशि-७. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


